तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी सुविधा 
उभारणे या योजनेसाठी मागणी क्र. बी-७, 
मुख्य लेखाशीर्ष ३०५१, बंदरे व दीपगृहे 
(३०५११८३५) या लेखाशीर्षाखाली 

सन २०१४-१५ साठी निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएळएन ०७१४/प्र. क्र. १८८/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१५. 


वाचा 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
अभि-२/तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा उभारणे/१२०, दिनांक २४.३.२०१५. 


झासन निर्णय 


तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी सुविधा उभारणे या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-७, 
लेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दीपगृहे, (०२) लहान बंदरे, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमांना 
सहाय्य, (००)(०२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहायक अनुदान- तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवासी 
सुविधा उभारणे (३०५११८३५), ३५, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान” या लेखाश्ीर्षाखाली 
सन २०१४-१५ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. ४.५० कोटी तरतुदीपैकी रु. ३.३७ कोटी 
(रुपये तीन कोटी सदतीस org wad) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


3. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौ. संदर्भ H. 343/984 9, 
दिनांक २९.११.२०१४ अनुसार, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने, त्यांचा अनौ. संदर्भ 
क्र.१८९/१५/व्यय-८, दिनांक ३०.३.२०१५ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३३११८४९४५२१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलळएन 0998/4. क्र. १८८/बंदरे-२, दि. 39.3.2094 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
व Digitally signed by Sandip 
S Nn d | Shamrao Kamble 
a (2 DN: CN = Sandip 
Shamrao Kamble, C = IN, 


Shamrao 8,/0१%०५०- 


Maharashtra, OU = Home 


Kamble — 2,205.24 


(सं. शा. कांबळे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
२. महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 

. निवडनस्ती(बंदरे -२) 


“0 na 6 ™&™ 


